मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेझ्ानुसार 
मा.न्या.श्री.पी.व्ही रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने 
केलेल्याअंतरिम शिफारशी राज्यातील दुय्यम 
न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना/ निवृत्तीवेतन 
व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना दि.०१.०१.२०१६ 
पासून लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. एचसीटी-१११८/प्र.क्र.३०/का.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक :-१२ जुले, २०१८. 


पहा :- शासन निर्णय क्र.एचसीटी-१११८/प्र.क्र.3०/का.३, दि.२१.०६.२०१८. 


शुध्दीपत्रक :- 
विधि व न्याय विभागाच्या शासन निर्णय क्र.एचसीटी-१११८/प्र.क्र.३०/का.३, 
दि.२१.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधील सेवानिवृत्तीवेतनधारक न्यायिक 
अधिकारी व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांचे बाबतचा मुद्दा क्र.४ हा पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा :- 
सेवानिवृत्तीवेतनधारक न्यायिक अधिकारी व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांना देखील कार्यरत 
न्यायिक अधिकार्‍्यांप्रमाणे दि.०१.०१.२०१६ पासून मूळ निवृत्तीवेतनावर अंतरिम वेतनवाढ देण्यात 
यावी व त्याबाबतची थकबाकी सुध्दा त्यांना दि.३०.०६.२०१८ पर्यंत रोखीने देय राहील. (The interim 


relief shall be given to the pensioners and family pensioners, on the same basis as given to the 
serving Judicial Officers, with effect from 01.01.2016 and arrears be paid to them in cash by 
30.06.2018 ) 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क ॒ महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०७१२१६०२५४७५१२ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
|, o=G =Law al 


Amogh 


tra, 
\cab3b732c4edd56e 


818 1355588753, 


S h ya mM ka n t Ka | ot | i las : eee aaa 5 1e6d5ffc84bb94cabaf894972 


Di 2018.07.12 16:04:08 +05'30' 


(अ.ऱ्या.कलोती) 
विधि सल्लागार नि-सह सचिव 
प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एचसीटी-१११८/प्र.क्र.३०/का.३ 


३. मा.राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे स्वीय सहायक, 

४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

५. महालेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
६. महालेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०. प्रमुख न्यायाधीहा, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई, 

११. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई, 

१२. प्रमुख न्यायाधीऱा, सर्व कौटुंबिक न्यायालये, 

१३. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई, 

१४. सर्व जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

१५.संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर, 

१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१७.धर्मादाय आयुक्त, मुंबई, 

१८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१९.विधि व न्याय विभागातील सर्व शाखा व कार्यासने, 

२०.विधि व न्याय विभाग/का.७ व का.२० (आव्यक त्या कार्यवाहीसाठी) 
२१.वित्त विभाग /(व्यय-५/सेवा-९ व सेवा-४), मुंबई, 

२२. निवड नस्ती/का.३. 


io 


पृष्ठ २ पैकी २ 


